कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ व 
दिनांक०१.०१.२०१५ ची तात्पुरती सामायिक 
जेष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०९१५/प्र.क्र. २७५ /तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० 032 
तारीख: १७ ऑक्टोंबर, २०१५ 


संदर्भ: शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१७०/तुरुंग-१, दिनांक १४.११.२०१३. 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक 
०१.०१.२०१५ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर जेष्ठतासूची 
सा.प्रवि.शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक 
०१.०१.२०१५ ची प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह संवर्गातील सर्व अधिका-यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिका-यांसह) 
निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. कारागृह 
उपमहानिरीक्षकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती 
कारागृह महानिरीक्षणालयाकडे असलेल्या अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या 
विभागाकडे दिनांक २८.१०.२०१५ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न 
झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम जेष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 
3. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१५१०१७१५१५४६५१२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 


M h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

a al O 7 a if ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b1fa8f60d21 


0258464e6ece204d02617fbb7ed6be3db6752c, 
a Nn a e cn=Manohar Bandpatte 
Date: 2015.10.17 15:22:12 +05'30' 


(म.रा.बंदपट्धे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-०९१५/प्र.क्र.२७५/तुरुंग-१ दिनांक १७ ऑक्टोंबर २०१५ चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 
अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती सामायिक सेवाजेष्ठतासूची 


(वेतनश्रेणी-रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन (09६००) 


अ. | जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख | प्रथम नियुक्तीचा व नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अहता | अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती या पदावरील (सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
नंतर प्रवर्ग नेमणूकीचा दिनांक | विभागीय परिक्षेव्दारे जेष्ठतेचा 
बदलला नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष ) 
दिनांक) 
9 २ ३ 8 दु & 9 ८ ९ १० ११ 
१ १ | श्री.यो.द.देसाई खुला ०७.१२.१९६९ | १५.०६.१९९५ अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ । ३१.१२.२०२७ एम.ए. 
१८.०३.२००५ कारागृह वर्ग- २/ 
१५.०६.१९९५ 
२ २ _ | श्री.वे.स.कांबळे अ.जा. ०२.०८.१९६२ | १५.०६.१९९५ अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ । ३१.०८.२०२० | एम.ए. निलंबित 
१८.०३.२००५ कारागृह वर्ग- २/ 
१५.०६.१९९५ 
३ ३ श्री. हि.रा.जाधव विजा (।)। | ०५.०६.१९६३ | १५.०६.१९९५ अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ | ३०.०६.२०२१ बी.ए., 
१८.०३.२००५ कारागृह वर्ग- २/ एम.एस.डब्ल्यु. 
१५.०६.१९९५ 
8 ४ | श्री.ज.से.नाईक अ.ज. ०५.०३.१९६६ | १५.०६.१९९५ अधीक्षक, जिल्हा | १८.०३.२००५ | ३१.०३.२०२४ बी.ए., 
१८.०३.२००५ कारागृह वर्ग- २/ एम.एस.डब्ल्यु. 
१५.०६.१९९५ 
षु ५. | श्री.वि.वि.शैकदार खुला ०७.०२.१९५८ | २७.०६.१९८० तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ | २६.०२.२०१३ । २९.०२.२०१६ एम.ए. 
२६.०२.२०१3 / २७.०६.१९८० 
& ६ | श्री.एस.सी.पवार खुला १७.०५.१९५५ | १०.०५.१९८० तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०१३ बी.ए., से.नि. 
२६.०२.२०१३ / १०.०५.१९८० एम.एस.डब्ल्यु. 
9 ७ | श्री.एस.व्ही.,खटावकर | वि.मा.प्र. । 28.04.9862 | 98.04.9980 सरळ सेवा | ०४.१२.२०१३ | ३१.०५.२०१६ एल.एल.एम. 
०४.१२.२०१३ नियुक्‍ती/म.लो.आ. 
/अधि.जि.का. 


वर्ग-२/ 


८ ८ | श्री.आर.व्ही.कांबळे अ.जा. ०४.०८.१९६३ | ०९.०६.१९८६ तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२/ | २६.०२.२०१३ | ३१.०८.२०२१ बी.कॉम. 
२६.०२.२०१३ ०९.०६.१९८६ एम.एस.डब्ल्यु 
९ ९ ।श्री.डब्ल्यु.डी.बुरकुले ।अ.ज. १५.०५.१९६६ । १४.०५.१९९७ सरळ सेवा | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ | एम.ए. निलंबित 
२६.०२.२०१३ नियुक्‍ती/म.ळलो.आ. 
/अधि.जि.का. 
वर्ग-२/ 
१० १० | श्री.यु.टी.पवार वि.जा.(।) | ०१.०६.१९६६ | १४.०५.१९९७ सरळ सेवा | २६.०२.२०१३ | ३०.०६.२०२४ एम.ए. 
२६.०२.२०१३ नियुक्‍ती/म.लो.आ. 
/अधि.जि.का. 
वर्ग-२/ 
२०१४ मंजूर पदे :१० भरलेली पदे : ०९ रिक्‍त पदे: 09 
२०१५ मंजूर पदे :१० भरलेली पदे : ०९ रिक्‍त पदे: 09 


